Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 
प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ६ , 


अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २३, किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७९ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र 

प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


.. 


, 


क्रमांक टिपीएस -२८१ ९ - २११६- प्र.क्र .३१ - नावि - ३०-२०१९. 

ज्याअर्थी, अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (१९ ६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२८ ९२-११८०-प्र. क्र . ९ ०-९२, बी -नवि 
१३, दिनांक ४ डिसेंबर १९९ २ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अंमलात आली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना " 
असे संबोधले आहे) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे रहाटगाव , येथील स.नं. २०७, क्षेत्र ७ ०७ हे. आर व स.नं. २१२, क्षेत्र ५ २८ हे. आर ( यापुढे 
उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे ) जमीन कृषी विभागामध्ये दर्शविली आहे . ( यापुढे “ उक्त विभाग ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती, महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७( १) मध्ये दिलेले वैधानिक पद्धती अनुसरुन दिनांक १६ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजी सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन उक्त विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे . ( यापुढे “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींवर मंजूर करावा असे , राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (२) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन अधिसूचना, नगर विकास 
विभाग क्रमांक टिपीएस-२८१९- २११६-प्र.क्र.३१-२०१९- नवि -३० , दिनांक २-०८-२०१९ अन्वये उक्त फेरबदल प्रस्तावाअंतर्गतच्या उक्त जमिनीपैकी 
स . नं .२०७/ १ अ, क्षेत्र २ ०२ हे . आर , स. नं . २०७/१ क्षेत्र २ ६ ९ हे. आर व स. नं . २१२/१ अ , क्षेत्र १५५ हे . आर या क्षेत्रांबाबत जमीन मालकांनी 
शासनास व अमरावती महानगरपालिकेस अधिमुल्य अदा केले असल्याने, त्या क्षेत्राबाबत उक्त फेरबदलास काही अटींसह मंजूरी दिलेली आहे 


अ - एक - अ-१ ( १५ ९ १). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३-१९ , २०२०/ श्रावण २२-२८ , शके १९४२ 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त फेरबदलाखालील उक्त जमिनींपैकी स . क्र . २०७/२, क्षेत्र २ ३६ हे . आर व स . क्र . २०७/२, क्षेत्र २ ३६ हे . आर अशी 
एकूण ४ ७२ हे . आर या जमिनींच्या मालकांनी सन २०१९-२० या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणा- या उक्त जमिनीच्या एकूण दराच्या ५ % 
दराने येणा- या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५० % रक्कम रुपये ४,१३,००० सहाय्यक संचालक , नगर रचना , 
अमरावती शाखा, अमरावती यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजी चलनाने जमा केली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % 
अधिमूल्याची रक्कम रुपये ४,१३,००० अमरावती महानगरपालिकेकडे दिनांक १८ जुलै २०१९ रोजी जमा केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट-कलम ( २) अन्वये व त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त जमिनींपैकी स . क्र . २०७/२ चे एकूण ४ ७२ हे. आर क्षेत्राबाबत फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटींवर भागशः मंजूरी देत आहे 
आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ०४-१२-१९९ २ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 

“विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


: 


मौ . रहाटगाव , ता . व जि . अमरावती येथील स.नं. २०७, क्षेत्र ७ ०७ हे. आर व स . नं . २१२, क्षेत्र ५.२८ हे . आर जमिनीपैकी स . क्र . २०७/२ , 
एकूण क्षेत्र ४ ७२ हे . आर जमीन कृषी विभागातून वगळून खालील अटींवर रहीवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे 

उक्त प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमिनीपैकी अधिमूल्य भरणा न केलेल्या व प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या उर्वरित जमिनींबाबत 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन अधिसूचनेपासून एक वर्षाच्या कालावधीत (दिनांक १ ऑगष्ट २०२० पर्यंत) जर संबंधित जमीन मालकांनी 
अधिमूल्य जमा केली नाही, तर सदर प्रस्ताव एका वर्षानंतर या क्षेत्रापुरता नामंजूर झाला असल्याचे आपोआप समजण्यात येईल . 
अट क्र .१ :-मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीप्रमाणे खुल्या जागे व्यतिरिक्त आवश्यक ते सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे आवश्यक 

राहील . 


अट क्र .२ :-फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभुत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील . 
अट क्र . ३ :-फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल, तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा 

विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण 


ठेवावे. 


( अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यानंतर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
( ब) सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
( क ) सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
( ड ) सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 

( इ ) सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
तसेच , जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , आयुक्त , महानगरपालिका, अमरावती यांनी विहित 
केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही." 


अट क्र .४ :-वरील अटींचे उल्लंघन झाल्यास , रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशाची प्रत आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांचा कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 
सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in कायदे व नियम या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध केलेली आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


3 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८० . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 , Dated 07 August 2020 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 2819-2116 -CR - 31 -UD - 30-2019. 

Whereas, the Revised Development Plan of Amravati City , Dist. Amravati has been sanctioned by 
the Government under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") vide Notification No. TPS - 2892-1180 - CR -90 
92B -UD - 13, dated the 4th December, 1992 and has come into force with effect from the Date 25th 
February , 1993 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ”); 

And whereas, in the said Development Plan , land bearing S.No. 207 area admeasuring 7.07 Ha and 
S.No. 212 area admeasuring 5.28 Ha of Mouje Rahatgaon , Tq . & Dist- Amravati, (hereinafter referred to 
as “ the said land”) is included in “ Agriculture Zone” (hereinafter referred to as “ the said zone") ; 

And whereas , as per the provisions of Section 37 ( 1) of the said Act , the Municipal Corporation , 
Amravati vide its General Body Resolution No. 01, dt. 16th October 2018 has resolved to make modifica 
tion in the sanctioned Development Plan of Amravati, so as to delete the said land from the said Zone 
and to include the same in Residential Zone (hereinafter referred to as “ the said Proposed Modification ") 
and accordingly submitted the proposal to Government for final sanction ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of opinion that the said Proposed Modification should be 
sanctioned with certain conditions; 

And whereas, in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the 
said Act, out of the said land , the Government has sanctioned the said Proposed Modification with cer 
tain conditions for the land bearing S.No. 207/1 A area admeasuring 2.02 Ha , S.No. 207/1 area admea 
suring 2.69 Ha and S.No. 212/1 area admeasuring 1.55 Ha, for which the amount of premium is depos 
ited to the Government and Amravati , Municipal Corporation , vide Urban Development Department s 
Notification No. TPS - 2819 / 2116 / C.R.31 / 2019 / UD - 30 , dt. 2nd August 2019 ; 

And whereas , out of the said land under the said Proposed Modification , the land owner of land 
bearing S.No. 207/2 admeasuring 2.36 Ha and S.No. 207/2 admeasuring 2.36 Ha, total area admeasur 
ing 4.72 Ha has deposited Rs. 4,13,000 / - towards the 50 % Government share of 5 % premium amount as 
per the rate of said land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR ) for the year 2019-20 in 
the Government Treasury vide chalan dt. 17th July 2019 through the Assistant Director of Town Plan 
ning , Amravati Branch , Amravati and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of Rs. 4,13,000 / 
has been deposited with the Amravati Municipal Corporation , Amravati vide dt. 18th July 2019 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the 
said Act, out of the said land , the Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modi 
fication partly for land bearing S.No. 207/2 total area admeasuring 4.72 Ha on the said land in the said 
Development Plan with certain conditions and for that purpose amends the above said Notification ad. 
4th December 1992 as follows: 

" In the Schedule ofModification appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


Out of the land bearing S.No. 207 area admeasuring 7.07 Ha and S.No. 212 area admeasuring 5.28 
Ha of Mouje Rahatgaon , Ta . & Dist. Amravati, land bearing S.No. 207/2 , total area admeasuring 4.72 Ha 
is deleted from the Agriculture Zone and land so released is included in the Residential Zone, subject to 
following conditions: 

The remaining lands from the said proposed modification for which premium amount is not depos 
ited & which are kept in abeyance , if the premium amount is not deposited by the concern land owners 
within a period of one year from theGovernment Notification dt. 2nd August 2019 (i.e dt. 1st Augast 2020 ), 
then the said proposed modification respect of the remaining lands are deemed to lapsed ; 
Condition No 1 :- As per the Sanctioned Development Control and Promotion Regulations, in addition to 

open space it is mandatory to provide necessary amenity space 
Condition No 2 :- It shall be the responsibility of the Land Owner / Developer to provide basic amenities 

in respect of the land under modification . 
Condition No 3 :- If the said land is proposed to be developed by way of plotted layout then sale of plots 

shall be monitored by the Municipal Commissioner , 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३-१९ , २०२०/ श्रावण २२-२८ , शके १९४२ 


Amravati Municipal Corporation in relation to development of civic amenities as per the stages 
given below. 

(i) After final approval of layout. sale of 25 % of total plots shall be permissible 
( ii ) After completion of 40 % of civic . sale of 50 % of total plots shall be permissible 
( iii) After completion of 60 % of civic sale of 75 % of total plots shall be permissible 

Amenities . 


( iv ) After completion of 80 % of civic 

Amenities. 


sale of 90 % of total plots shall be permissible 


( v) After completion of 100 % of civic 

Amenities . 


sale of 100 % of total plots shall be permissible 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then the occupancy certificate shall not be 
given unless civic amenities specified by the Municipal Commisioner, Amravati Municipal Corporation 
are fully developed . 
Condition No 4 : -In case of non - compliance of above conditions, Layout Approval and Non - Agricultural 

permission shall be liable to be cancelled . 
A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office 
of the Municipal Commissioner , Amravati Municipal Corporation during office hours on all working 
days for inspection of public for a period of one month . 
This Notification has published on th Govt. website www.maharashtra.gov.in . 

By order and in the nameof the Governor of Maharashtra , 


VEENA MORE , 
Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ८१ . 

नगर सचिव , महानगरपालिका , यांजकडून 
संदर्भ अकोला महानगरपालिका विशष सर्वसाधारण सभा ठराव क्र .१ दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


: 


जा.क्र.अमनपा- नगरसचिव - १७-२०२०. 

महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशीत सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम-२०१२ चे कलम ६ अन्वये अकोला महानगरपालिकेवर नामनिर्देशीत 
सदस्यांची निवड करणे आवश्यक असल्याने संदर्भिय विशेष सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक , नुसार अकोला महानगपालिकेवर पुढे दर्शविलेल्या 
सदस्यांची नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. 

अनुसूची 
अ . क्र . नामनिर्देशीत सदस्यांची नाव 

पत्ता 
( १ ) ( २ ) 

( ३) 
श्री . गिरीशकुमार सुरजमल जोशी 

रामनगर , अकोला 

भारतीय जनता पक्ष 
श्री . सिद्धार्थ पन्नालाल शर्मा 

गुलजारपुरा , 

अकोला भारतीय जनता पक्ष 
श्री. विजयकुमार मोहन जयपिल्ले मेन रोड , रतनलाल प्लॉट , भारतीय जनता पक्ष 

अकोला 


पक्षाचे नाव 


( ४ ) 


१ 


२ 


३ 


अनिल बिडवे , 


अकोला : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


नगर सचिव 
महानगरपालिका, अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेली आहे . 


११ 


सोमवार , ऑगस्ट ३ , २०२० / श्रावण १२ , शके १९ ४२ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ३० . 

प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
संदर्भ :- ( १) मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ- नप- २०२०-प्र.क्र . ६- का -६ , नवीन प्रशासन 

भवन, पहिला माळा , मुंबई , प्राप्त दिनांक १५-०७-२०२० . 
( २) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र . नपसु-२००१ -प्र.क्र . १-२००५-५ , दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( ३) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१४-प्र.क्र . १५- का . ६, दिनांक २२-०५-२०१५. 
( ४) मा . उप सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य- नप-२०१६ - प्र.क्र . ९- का -६, दिनांक ५-५-२०१६. 
( ५ ) जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांचेकडील जा . क्र .-नि.वि.शा - डेस्क -१-१७६०-२०२०, दिनांक २७-०७-२०२० . 

आदेश 
क्रमांक प्रादे. संचालक ( नपाप्र )-न.प . सदस्य संख्या अका - कावि - १४८-२०२०. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदीनुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून यवतमाळ जिल्ह्यातील झरीजामणी नगरपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. 

त्याचप्रमाणे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या, सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे . 
या आदेशान्वये खाली नमूद केल्याप्रमाणे झरीजामणी नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 

अनुसूची 

झरीजामणी नगरपंचायत , जिल्हा यवतमाळ 
नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण स्त्रियां राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 

रकाना ( ५) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 
जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 
लोकसंख्या संख्या राखिव 
( १ ) ( २) ( ३ ) ( ४) ( ५ ) 

( ६ ) 
अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . 

अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


झरीजामणी 


१,७७५ 


१७ 


९ 


१ 


११ 


O 


६ 


३ 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह , 

प्रादेशिक संचालक 
नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , अमरावती. 


अ .- एक - अ-२ (१५९ १ ). 


૬ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 


BY REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


Read :41) 


State Election Commission , Maharashtra State -Mumbai s letter No. RNA -NP - 2020 -Desk 6 , 
Date 15-07-2020 . 


(2 ) 
( 3) 


Director ofMunicipal Administration ,MumbaiOffice NAP No. 2001- Letter No. 1-2005-5 , Date 1-1-2001. 
State Election Commission ,Maharashtra State -Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2015 -Desk 6 , 
Date 22-05-2015 . 
State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP -2016 -Letter No. 9 - Desk 6 , 
Date 05-05-2016 . 


(4 ) 


(5 ) 


Collector, Yevatmalas per Letter Date 27-07-2020 . 


ORDER 


No. RDMA -LRCO - Election -Ws- 148-2020. 


Under Section 9 (2 ) of the Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration population of Census of India 2011 (including the Population of Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens). The number of elected councillors in respect of ZarijamniNagar Panchayat 
area in Yavatmal District is fixed as mentioned in the following Table . 

Similarly, the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed asmentioned in the following Table . 

The General Election ofZarijamni Nagar Panchayatarea in Yavatmal District should be held as per this Order. 


SCHEDULE 


Zarijamni Nagar Panchayat, District Yavatmal 
Name of Total Total Seats TotalNo. of seats reserved for Out of Col. No. 5 Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

for Women 
Panchayat as per 

elected ved for 
Census Counci- Women 

2011 llors 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 
Sched- Sched- Backward General Sched 
uled uled Class of 

uled 
Castes Tribes Citizens 

Castes 


(6 ) 
Sched- Backward General 
uled Class of 
Tribes Citizens 


ZariJamni 


1,775 


17 


9 


11 


5 


0 


0 


6 


3 


0 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 


PIYUSH SINGH , 

Regional Director, 
Municipal Administration and 
Divisional Commissioner, Amravati . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
संदर्भ :- ( १) मा . अवर सचिव, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ - नप-२०२० -प्र.क्र . ६- का -६ , नवीन प्रशासन 

भवन , पहिला माळा, मुंबई, प्राप्त दिनांक १५-०७-२०२० . 
(2 ) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र . नपसु-२००१-प्र.क्र . १-२००५-५ , दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( ३ ) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१४-प्र.क्र . १५- का . ६, दिनांक २२-०५-२०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


७ 


( ४ ) मा . उप सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य -नप-२०१६-प्र.क्र . ९- का -६, दिनांक ५-५-२०१६ . 
( ५ ) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडील पत्र क्र .-नि.वि.शा- २०- कक्ष- आस्था-१- कावी- २०-१५६-२०२० , दिनांक २७-०७-२०२० . 


आदेश 


क्रमांक प्रादे. संचालक ( नपाप्र )-न.प. सदस्य संख्या- अका- कावि-१४ ९ -२०२० . - 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदीनुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली नगरपंचायतीची सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. 

त्याचप्रमाणे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या, सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 
या आदेशान्वये खाली नमूद केल्याप्रमाणे भातकुली नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 

अनुसूची 

भातकुली नगरपंचायत , जिल्हा अमरावती 
नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण स्त्रियां राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 

रकाना ( ५) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 
जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

ठेवलेल्या जागांचीविभागणी 
लोकसंख्या संख्या राखिव 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


भातकुली 


८,८१६ 


१७ 


९ 


२ 


५ 


५ 


५ 


१ 


३ 


३ 


२ 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय 


आयुक्त , अमरावती . 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) , म . शा . रा., अ. क्र . ३३. 


BY REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


Read:-( 1 ) 


State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s letter No. RNA -NP - 2020 -Desk 6 , 
Date 15-07-2020 . 


( 2 ) Director of Municipal Administration , Mumbai Office NAP No. 2001- Letter No. 1-2005-5 , Date 1-1-2001. 
( 3) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s LetterNo. RNA -NP - 2015 -Desk 6 , 

Date22-05-2015. 
(4 ) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2016 -Letter No. 9- Desk 6 , 

Date 05-05-2016. 


( 5 ) 


Collector, Amravati as per Letter Date 27-07-2020 . 


ORDER 
No. RDMA-LRCO - Election- Ws- 149-2020. 

Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration population ofCensus of India 2011 (including the Population of Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens ). The number of elected councillors in respectof BhatkuliNagar Panchayat 
area in Amravati District is fixed asmentioned in the following Table . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as mentioned in the following Table. 

The General Election of BhatkuliNagar Panchayat area in Amravati District should be held as per this Order. 


SCHEDULE 


Bhatkuli Nagar Panchayat, District Amravati 
Name of Total Total Seats TotalNo. of seats reserved for Out of Col. No. 5 Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

forWomen 
Panchayat as per elected ved for 

Census Counci- Women 

2011 llors 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 
Sched- Sched- Backward General Sched 
uled uled Class of 

uled 
Castes Tribes Citizens 

Castes 


( 6 ) 
Sched- Backward General 

uled Class of 
Tribes Citizens 


Bhatkuli 


8.816 


17 


9 


2 


5 


5 


5 


1 


Co 


3 


2 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 


PIYUSH SINGH , 

Regional Director, 
MunicipalAdministration and 
Divisional Commissioner, Amravati. 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ३४ . 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


संदर्भ : 


, 


( १) मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ - नप- २०२०-प्र.क्र . ६- का -६ , नवीन प्रशासन 

भवन , पहिला माळा, मुंबई , प्राप्त दिनांक १५-०७-२०२० . 
( २ ) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र . नपसु-२००१-प्र.क्र . १-२००५-५, दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( ३ ) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ - नप - २०१४ -प्र.क्र . १५- का . ६ , दिनांक २२-०५-२०१५. 


( ४ ) मा . उप सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य -नप - २०१६-प्र.क्र . ९- का -६, दिनांक ५-५-२०१६ . 


( ५) जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांचेकडील जा . क्र .-नि.वि.शा-२०- डेस्क -१-१७६०-२०२० , दिनांक २७-०७-२०२० . 


आदेश 


क्रमांक प्रादे, संचालक ( नपाप्र)-न.प . सदस्य संख्या- अका- कावि -१५०-२०२० . - 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदीनुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगांव नगरपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे . 


त्याचप्रमाणे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून 

ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या, सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


या आदेशान्वये खाली नमूद केल्याप्रमाणे मारेगाव नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 

अनुसूची 

मारेगाव नगरपंचायत , जिल्हा यवतमाळ 
नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण स्त्रियां राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 

रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 
जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 
लोकसंख्या संख्या राखिव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


मारेगाव 


८,५३८ 


१७ 


२ 


३ 


५ 


७ 


१ 


२ 


३ 


३ 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय 

आयुक्त , 

अमरावती . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ३५ . 


BY REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 
Read :-(1) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s letter No. RNA -NP - 2020 -Desk 6 , 

Date 15-07-2020 . 
( 2 ) Director of Municipal Administration , Mumbai Office NAP No. 2001- Letter No. 1-2005-5 , Date 1-1-2001. 
( 3 ) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2015 -Desk 6 , 

Date22-05-2015 . 
( 4 ) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA-NP-2016 -LetterNo. 9- Desk 6 , 

Date 05-05-2016. 
( 5) Collector, Yavatmalas per Letter Date 27-07-2020 . 


ORDER 
No. RDMA-LRCO- Election- Ws -150-2020. 

Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration population ofCensus of India 2011 ( including the Population ofScheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens ). The number of elected councillors in respect of Maregaon Nagar Panchayat 
area in Yavatmal District is fixed as mentioned in the following Table . 

Similarly , the number of seats to be reserved forWomen ( including the seats belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed asmentioned in the following Table . 
The General Election of Maregaon Nagar Panchayat area in Yavatmal District should be held as per this Order. 

SCHEDULE 

Maregaon Nagar Panchayat, District Yavatmal 
Name of Total Total Seats TotalNo. of seats reserved for Out of Col. No. 5 Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

for Women 
Panchayat 

as per 

elected ved for 
Census Counci- Women 

2011 llors 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 
Sched- Sched- Backward General Sched 
uled uled Class of 

uled 
Castes Tribes Citizens 

Castes 


( 6 ) 
Sched- Backward General 

uled Class of 
Tribes Citizens 


Maregaon 


8,538 


17 


9 


2 


3 


LO 


7 


1 


2 


3 


3 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 


PIYUSH SINGH , 

Regional Director, 
Municipal Administration and 
Divisional Commissioner, Amravati. 


अ .- एक - अ-३ ( १५९ १). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ३६. 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


संदर्भ :- (१ ) मा . अवर सचिव, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ-नप- २०२०-प्र.क्र . ६- का -६ , नवीन प्रशासन 

भवन , पहिला माळा ,मुंबई , प्राप्त दिनांक १५-०७-२०२० 
( २ ) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र . नपसु-२००१-प्र.क्र . १-२००५-५, दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( ३ ) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ- नप - २०१४ - प्र.क्र . १५ - का . ६ , दिनांक २२-०५-२०१५ . 
( ४ ) मा . उप सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य -नप-२०१६-प्र.क्र . ९- का -६, दिनांक ५-५-२०१६ . 
( ५ ) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचेकडील जा . क्र .-नि.वि.शा- डेस्क - १-१७६०-२०२०, दिनांक २७-०७-२०२०. 


आदेश 


क्रमांक प्रादे, संचालक ( नपाप्र)-न.प . सदस्य संख्या अका- कावि- १५१-२०२०. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम ९ (२) मधील तरतुदीनुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून बुलडाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर नगरपंचायतीची सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. 

त्याचप्रमाणे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या, सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 

या आदेशान्वये खाली नमूद केल्याप्रमाणे संग्रामपूर नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 


अनुसूची 
संग्रामपूर नगरपंचायत , जिल्हा 

बुलडाणा 
राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 


नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण 

जनगणनेनुसार सदस्य 
लोकसंख्या संख्या 


स्त्रियां 
साठी 
राखिव 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 

( ६ ) 
अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


संग्रामपूर 


७,२५८ 


१७ 


९ 


२ 


. 


१० 


१ 


0 


३ 


५ 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय 

आयुक्त 

अमरावती . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३७ . 


BY REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


Read:-( 1 ) 


State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter No. RNA-NP - 2020 -Desk 6 , 
Date 15-07-2020 . 


( 2 ) 
( 3 ) 


Director ofMunicipal Administration, Mumbai Office NAP No. 2001- Letter No. 1-2005-5 , Date 1-1-2001. 
State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2015 -Desk 6 , 
Date22-05-2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


99 


State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2016 -Letter No. 9- Desk 6 , 
Date 05-05-2016 . 


(5 ) 


Collector, Buldana as per Letter Date 27-07-2020 . 


ORDER 


No. RDMA -LRCO - Election -WS- 151-2020. 


Under Section 9 ( 2) of the Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration population of Census of India 2011 ( including the Population of Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens). The number of elected councillors in respect of Sangrampur NagarPanchayat 
area in Buldhana District is fixed as mentioned in the following Table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for Women (including the seats belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as mentioned in the following Table . 

The General Election of Sangrampur Nagar Panchayat area in Buldhana District should be held as per this Order. 


SCHEDULE 


Sangrampur Nagar Panchayat, District Buldhana 
Name of Total Total Seats TotalNo. of seats reserved for Outof Col. No. 5 Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

forWomen 
Panchayat 

as per 

elected ved for 
Census Counci- Women 

2011 llors 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 
Sched- Sched- Backward General Sched 
uled uled Class of 

uled 
Castes Tribes Citizens 

Castes 


(6 ) 
Sched- Backward General 

uled Class of 
Tribes Citizens 


Sangrampur 7,258 


17 


9 


2 


0 


5 


10 


1 


0 


3 


5 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 


PIYUSH SINGH 

Regional Director, 
Municipal Administration and 
Divisional Commissioner,Amravati. 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ३८ . 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


संदर्भ :- ( १) मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ- नप- २०२०-प्र.क्र . ६- का -६ , नवीन प्रशासन 

भवन , पहिला माळा, मुंबई प्राप्त दिनांक १५-०७-२०२० . 

संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र . नपसु -२००१ -प्र.क्र . १-२००५-५, दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( ३ ) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ- नप -२०१४-प्र.क्र . १५- का . ६ दिनांक २२-०५-२०१५. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


( ४ ) मा . उप सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य -नप - २०१६- प्र.क्र . ९- का -६, दिनांक ५-५-२०१६ . 


( ५ ) 


जिल्हाधिकारी, 

बुलडाणा 

यांचेकडील जा . क्र .-नि.वि.शा - डेस्क - १-१७६०-२०२० , दिनांक २७-०७-२०२० . 


आदेश 


क्रमांक प्रादे. संचालक ( नपाप्र)-न.प. सदस्य संख्या- अका- कावि -१५२-२०२० . - 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ च्या कलम ९ (२) मधील तरतुदीनुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून बुलडाणा जिल्ह्यातील मोताळा नगरपंचायतीची सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. 
त्याचप्रमाणे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून 

ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या, सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे . 

या आदेशान्वये खाली नमूद केल्याप्रमाणे मोताळा नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 


अनुसूची 
मोताळा नगरपंचायत , जिल्हा बुलडाणा 
राखून 

ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 


स्त्रियां 
साठी 
राखिव 


रकाना (५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण 

जनगणनेनुसार सदस्य 

लोकसंख्या संख्या 
( १ ) ( २ ) ( ३) 


( ४) 


( ५ ) 
अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


मोताळा 


१०,३३१ 


१७ 


२ 


५ 


१० 


१ 


O 


سه 


५ 


- 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त 

अमरावती. 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ३९. 


BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


Read:-(1 ) 


State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter No. RNA -NP -2020 -Desk 6 , 
Date15-07-2020 . 


( 2 ) 
( 3 ) 


Director ofMunicipalAdministration ,MumbaiOffice NAP No. 2001- Letter No. 1-2005-5 , Date 1-1-2001. 
State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No.RNA -NP - 2015 -Desk 6 , 
Date22-05-2015. 
State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2016 -Letter No. 9 - Desk 6 , 
Date 05-05-2016 . 


( 4 ) 


( 5 ) 


Collector, Buldana as per Letter Date 27-07-2020 . 


ORDER 


No. RDMA-LRCO- Election- Ws-152-2020. 


Under Section 9 ( 2) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration population of Census of India 2011 ( including the Population of Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens). The number of elected councillors in respect ofMothala Nagar Panchayat 
area in Buldhana District is fixed as mentioned in the following Table . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


१३ 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women (including the seats belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed asmentioned in the following Table . 

The General Election of Mothala Nagar Panchayat area in Buldhana District should be held as per this Order. 


SCHEDULE 


Mothala Nagar Panchayat, District Buldhana 


TotalNo. of seats reserved for 


Outof Col. No. 5 Seats reserved 

for Women 


Name of Total Total 

Seats 
the Nagar population No. of Reser 
Panchayat as per 

elected ved for 
Census Counci- Women 

2011 llors 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 
Sched- Sched- Backward General Sched 
uled uled Class of 

uled 
Castes Tribes Citizens 

Castes 


( 6 ) 
Sched- Backward General 

uled Class of 
Tribes Citizens 


Mothala 


10,331 


17 


9 


2 


0 


LO 


10 


1 


0 


3 


5 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 


PIYUSH SINGH , 

RegionalDirector, 
Municipal Administration and Divisional Commissioner, 

Amravati. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ. वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४० . 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


संदर्भ :- ( १) मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ -नप-२०२०-प्र.क्र . ६- का -६, नवीन प्रशासन भवन 

पहिला माळा , मुंबई प्राप्त दिनांक १५-०७-२०२० 
( २) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र . नपसु- २००१- प्र.क्र . १-२००५-५, दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( ३) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१४-प्र.क्र . १५- का . ६, दिनांक २२-०५-२०१५ . 
( ४ ) मा . उप सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य-नप- २०१६-प्र.क्र . ९ - का -६ दिनांक ५-५-२०१६. 


( ५ ) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचेकडील जा . क्र .-नि.वि.शा- डेस्क - १-१७६०-२०२०, दिनांक २७-०७-२०२०. 


आदेश 


क्रमांक प्रादे, संचालक ( नपाप्र)-न.प. सदस्य संख्या- अका- कावि -१५३-२०२० . - 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदीनुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब नगरपंचायतीची सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. 


त्याचप्रमाणे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या , सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 


अ .- एक - अ-४ (१५९ १ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १ ९ ४२ 


या आदेशान्वये खाली नमूद केल्याप्रमाणे कळंब नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 

अनुसूची 

कळंब नगरपंचायत , जिल्हा यवतमाळ 
नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण स्त्रियां राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 

रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 
जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 
लोकसंख्या संख्या राखिव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४) 

( ५ ) 

( ६ ) 
अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


कळंब 


१७,४४७ 


१७ 


९ 


२ 


२ 


८ 


१ 


१ 


३ 


४ 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह, 

प्रादेशिक संचालक , 
नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती . 


, 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४१ . 


, 


BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 
Read :-(1) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter No. RNA -NP - 2020 , Desk 6 , 

Date 15-07-2020 . 
( 2 ) Director ofMunicipalAdministration ,Mumbai Office NAP No. 2001- Letter No. 1-2005-5 , Date 1-1-2001. 
( 3 ) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2015 -Desk 6 , 

Date22-05-2015 . 
( 4 ) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2016 -Letter No. 9- Desk 6 , 

Date 05-05-2016 . 
( 5 ) Collector, Yavatmal as per Letter Date 27-07-2020 . 


ORDER 
No. RDMA -LRCO - Election -Ws- 153-2020. 

Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration population of Census of India 2011 (including the Population of Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens). The number of elected councillors in respect of Kalamb Nagar Panchayat 
area in Yavatmal District is fixed as mentioned in the following Table . 

Similarly, the number of seats to be reserved for Women (including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed asmentioned in the following Table . 
TheGeneral Election of Kalamb Nagar Panchayat area in Yavatmal District should be held as per this Order. 

SCHEDULE 

Kalamb Nagar Panchayat, District Yavatmal 
Name of Total Total Seats TotalNo. of seats reserved for Out of Col. No. 5 Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

forWomen 
Panchayat as per elected ved for 

Census Counci- Women 

2011 llors 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 
Sched- Sched- Backward General Sched 
uled uled Class of 

uled 
Castes Tribes Citizens 

Castes 


( 6 ) 
Sched- Backward General 
uled Class of 
Tribes Citizens 


Kalamb 


17,447 


17 


9 


2 


2 


5 


8 


1 


1 


3 


4 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 


PIYUSH SINGH , 

Regional Director, 
Municipal Administration and Divisional Commissioner, 

Amravati . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


१५ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४२ 

प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
संदर्भ : ( १) मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ -नप - २०२०-प्र.क्र .६- का -६ नवीन प्रशासन भवन , 

पहिला माळा, मुंबई, प्राप्त दिनांक १५ जुलै २०२० . 
( २) संचालक , नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र.नपसु -२००१-प्र.क.- १-२००५-५, दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( ३) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ-नप - २०१४-प्र.क्र .१५- का .६, दिनांक २२ मे २०१५ . 
( ४ ) मा . उप सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य- नप -२०१६-प्र.क्र.९- का -६, दिनांक ५ मे २०१६ . 
( ५) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचेकडील जा.क्र .-न.वि.शा.- डेस्क -१-१७६०-२०२०, दिनांक २७ जुलै २०२० . 


आदेश 


क्रमांक प्रादे.संचालक ( नपाप्र ) -न.प.सदस्य संख्या- अ.का.- कावि - १५४-२०२०. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदी नुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगांव नगरपंचायतची सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे . 

त्याच प्रमाणे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या, सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 
या आदेशान्वये खाली नमूद केल्याप्रमाणे बाभुळगांव नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 

अनुसूची 
बाभुळगांव नगरपंचायत , जिल्हा यवतमाळ 


राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 


नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण 

जनगणनेनुसार सदस्य 
लोकसंख्या संख्या 


स्त्रियां 
साठी 
राखिव 


रकाना ( ५) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


( ५ ) 

( ६) 
अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


बाभुळगांव 


६१५७ 


१७ 


on 


१ 


३ 


५ 


८ 


१ 


२ 


३ 


سه 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगर पालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती. 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४३. 


BY REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


Read : (1 ) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2020 , Desk 6 , Dated 15 July 

2020 . 


(2) Director of Municiple Administration , Mumbai Office NAP No. 2001- Letter No. 1-2005-5 , Date 1 January 

2001 . 


, 


(3) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2015 Desk 6 , Dated 22 May 

2015. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


(4 ) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA-NP -2016 -letter No. 9 -Desk 6 , 

Dated 5 May 2016 . 
(5 ) Collector, Yavatmal as per Letter Dated 27 July 2020 . 


ORDER 


No. RDMA-LRCO - Election- Ws -154-2020. 


Under Section 9 ( 2) of the Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration population ofCensus of India 2011 ( including the Population ofScheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Classes ofCitizens ). The number of elected councillors in respect of Babhulgaon Nagar Panchayat 
area in Yavatmal District is fixed as mentioned in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for women ( including the seats belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes ofCitizens are also fixed as mentioned in the following table . 
The General Election of Babhulgaon Nagar Panchayatarea in Yavatmal District should be held asper this Order. 

SCHEDULE 

Babhulgaon Nagar Panchayat, District Yavatmal 
Name of Total Total Seats TotalNo. of seats reserved 

Out of Col. No. 5 Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

for 

forWomen 
Panchyat as per 

elected ved 
Census counci for 

2011 llors Women 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5 ) 


( 6 ) 


S.C. 


S.T. 


B.C.C. General 


S.C. 


S.T. 


B.C.C. 


General 


Babhulgaon 


6157 


17 


9 


1 


3 


5 


8 


1 


2 


3 


3 


PIYUSH SINGH, 

Regional Director, 
MunicipalAdministration and Divisional Commissioner, 

Amravati. 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ 

प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
संदर्भ : (१) मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ -नप-२०२०-प्र.क्र .६- का -६, नवीन प्रशासन भवन , 

पहिला माळा , मुंबई , प्राप्त दिनांक १५ जुलै २०२० . 
( २) संचालक , नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र.नपसु -२००१- प्र.क.-१-२००५-५, दिनांक १ जानेवारी २००१ . 
( ३ ) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ- नप-२०१४- प्र.क्र .१५- का .६, दिनांक २२ 

मे 

२०१५. 
( ४) मा . उप सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य - नप - २०१६-प्र.क्र.९ - का -६ , दिनांक ५ मे २०१६. 
( ५ ) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचेकडील जा.क्र .-न.वि.शा. - डेस्क -१-१७६०-२०२०, दिनांक २७ जुलै २०२० . 

आदेश 
क्रमांक प्रादे.संचालक ( नपाप्र)-न.प.सदस्य संख्या- अ.का . कावि - १५५-२०२०. - 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदी नुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून यवतमाळ जिल्ह्यातील महागांव नगरपंचायतची सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. 
त्याच प्रमाणे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या , अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून 

ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या , सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


१७ 


या आदेशान्वये खाली नमूद केल्याप्रमाणे महागाव नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 

अनुसूची 

महागाव नगरपंचायत, जिल्हा यवतमाळ 
नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण स्त्रियां राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 

रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 
जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 
लोकसंख्या संख्या राखिव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 
अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


महागांव 


८२४८ 


१७ 


९ 


३ 


१ 


५ 


८ 


२ 


१ 


३ 


३ 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगर पालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५. 

BY REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 
Read : (1) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2020 , Desk 6 , Dated 15 July 

2020 . 
(2) Director of Municiple Administration , Mumbai Office NAP No. 2001 -Letter No. 1-2005-5 , Date 1 January 

2001 . 
( 3) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2015 Desk 6 , Dated 22 May 

2015. 
(4) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2016 -letter No. 9 -Desk 6 , 

Dated 5 May 2016 . 
(5 ) Collector, Yavatmal as per Letter Dated 27 July 2020 . 

ORDER 
No. RDMA-LRCO - Election- Ws - 155-2020. 

Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra MunicipalCouncils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration population of Census of India 2011 (including the Population of Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Classes of Citizens). The number of elected councillors in respect of Mahagaon Nagar Panchayat 
area in Yavatmal District is fixed asmentioned in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for women ( including the seats belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens ) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed asmentioned in the following table . 
The General Election ofMahagaon Nagar Panchayat area in Yavatmal District should be held as per this Order. 

SCHEDULE 

Mahagaon Nagar Panchayat, District Yavatmal 
Name of Total Total Seats 

TotalNo. ofseats reserved 

Out of Col. No. 5 Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

for 

forWomen 
Panchyat as per 

elected ved 
Census counci 

for 
2011 llors Women 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
S.C. S.T. B.C.C. General S.C. S.T. B.C.C. General 
Mahagaon 8248 17 

9 3 

5 8 2 

3 

3 


1 


1 


PIYUSH SINGH , 

Regional Director, 
Municipal Administration and Divisional Commissioner, 

Amravati. 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 
अ .- एक - अ -५ ( १५९ १ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ . 

प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
संदर्भ : ( १) मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ - नप- २०२० -प्र.क्र .६- का -६ नवीन प्रशासन भवन , 

पहिला माळा, मुंबई, प्राप्त दिनांक १५ जुलै २०२० . 
( २) संचालक , नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र.नपसु -२००१-प्र.क.- १-२००५-५, दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( ३) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ - नप -२०१४-प्र.क्र .१५- का .६ , दिनांक २२ मे २०१५ . 
( ४ ) मा . उप सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य- नप- २०१६-प्र.क्र.९- का -६ , दिनांक ५ मे २०१६ . 
(५ ) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडील जा.क्र .- न.वि.शा.- डेस्क - १-१७६०-२०२० , दिनांक २७ जुलै २०२० . 


आदेश 


क्रमांक प्रादे.संचालक ( नपाप्र ) -न.प.सदस्य संख्या- अ.का.- कावि - १५६-२०२० . - 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदी नुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून अमरावती जिल्ह्यातील नांदगांव खंडेश्वर नगरपंचायतची सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे . 

त्याच प्रमाणे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या , सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे . 
या आदेशान्वये खाली नमूद केल्याप्रमाणे नांदगांव खंडेश्वर नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 

अनुसूची 
नांदगांव खंडेश्वर नगरपंचायत , जिल्हा अमरावती 


राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 


नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण 

जनगणनेनुसार सदस्य 
लोकसंख्या संख्या 


स्त्रियां 
साठी 
राखिव 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


अनुसूचित अनुसूचित 
जातीसाठी जमातीसाठी 


ना.मा.प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण 
साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


१३५७२ 


१७ 


९ 


२ 


१ 


५ 


१ 


0 


سه 


५ 


- 


नांदगांव 
खंडेश्वर 


पीयूष सिंह , 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


प्रादेशिक संचालक , 
नगर पालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती . 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४७ . 

BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 
Read : (1 ) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2020 , Desk 6 , Dated 15 July 

2020 . 


(2 ) Director ofMuniciple Administration ,Mumbai Office NAP No. 2001 - Letter No. 1-2005-5 , Date 1 January 

2001 . 


(3 ) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s Letter No. RNA -NP - 2015 Desk 6 , Dated 22 May 

2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


१ ९ 


( 4 ) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter no. RNA -NP - 2016 -letter No. 9 -Desk 6 , 

Dated 5May 2016 . 
(5 ) Collector, Amravati as per Letter Dt. 27 July 2020 . 

ORDER 


No. RDMA -LRCO - Election -Ws- 156-2020. 

Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils ,Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 
taking into consideration population of Census of India 2011 ( including the Population of Schedule Caste , Schedule 
Tribes and Backward Classes of Citizens). The number of elected councillors in respectofNandgaon Khandeshwar 
Nagar Panchayat area in Amravai District is fixed asmentioned in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for women ( including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed asmentioned in the following table . 

The General Election of Nandgaon Khandeshwar Nagar Panchayat area in Amravati District should be held as per 
this Order. 

SCHEDULE 
Nandgaon Khandeswar Nagar Panchayat, District Amravati 
Name of Total Total Seats Total No. of seats reserved Out of Col.No. ( 5 ) Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

for 

for Women 
Panchyat as per elected ved 

Census counci for 

2011 llors Women 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
S.C. S.T. B.C.C. General S.C. S.T. B.C.C. General 
Nandgaon 13572 17 

9 2 5 

0 3 

5 
Khandeshwar 


1 


1 


1 


PIYUSHSINGH, 

RegionalDirector, 
Municipal Administration and Divisional Commissioner, 

Amravati. 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ४८ . 

प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
संदर्भ : ( १) मा . अवर सचिव राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ - नप- २०२० -प्र.क्र .६- का -६ नवीन प्रशासन भवन , 

पहिला माळा, मुंबई प्राप्त दिनांक १५ जुलै २०२० . 
( २) संचालक , नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र.नपसु -२००१-प्र.क.-१-२००५-५ दिनांक १ जानेवारी २००१ . 
( ३ ) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ- नप - २०१४ - प्र.क्र .१५ - का .६ , 

दिनांक २२ 
( ४ ) मा . उप सचिव राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र राज्य- नप -२०१६-प्र.क्र.९ - का -६ दिनांक ५ मे २०१६ . 
(५ ) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडील पत्र.क्र .-न.वि.शा.-२० कक्ष आस्था-१ कावि २०-१५६-२०२० दिनांक २७ जुलै २०२० . 

आदेश 


मे २०१५ . 


क्रमांक प्रादे.संचालक ( नपाप्र )-न.प.सदस्य संख्या- अ.का.- कावि - १५७-२०२०. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदी नुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून अमरावती जिल्ह्यातील धारणी नगरपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे . 

त्याच प्रमाणे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व राखुन ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, अनुसूचितजाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखुन ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या , सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


या आदेशान्वये खाली नमुद केल्याप्रमाणे धारणी नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 

अनुसूची 

धारणी नगरपंचायत , जिल्हा अमरावती 
नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण स्त्रियां राखुन ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 

रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 
जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 
लोकसंख्या संख्या राखीव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 
धारणी १५७६१ 

९ २ ४ ५ 

२ 

३ 


१७ 


& 


१ 


३ 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगर पालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४९ . 

BY REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 
Read : (1 ) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter no . RNA -NP -2020 , Desk 6 , Dated 15 July 

2020. 
(2 ) Director of municiple administration , Mumbai office NAP No. 2001- letter no . 1-2005-5 Date 1st January 

2001. 
(3 ) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter no . RNA -NP - 2015 Desk 6 , 

Dated 22nd May 2015 . 
(4) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter no. RNA -NP - 2016 -letter No. 9 -Desk 6 , 

Dated 5th May 2016 . 
(5 ) Collector, Amravati as per Letter Dt. 27th July 2020 . 

ORDER 
No. RDMA-LRCO - Election- Ws -157-2020. 

Under Section 9 ( 2) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 
taking into consideration population ofCensus of India 2011 ( including the population of Schedule Caste , Schedule 
Tribes and Backward Classes of Citizens ). The number of elected councillors in respect ofDharniNagar Panchayat 
area in Amravai Districtis fixed asmentioned in the following table . 

Similarly, the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed as mentioned in the following table . 
The General Election of Dharni Nagar Panchayat area in Amravati District should be held as per this Order. 

SCHEDULE 

Dharni Nagar Panchayat, District Amravati 
Name of Total Total Seats TotalNo. of seats reserved Out of Col. No. (5 ) Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

for Women 
Panchyat as per 

elected ved 
Census counci for 

2011 llors Women 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
S.C. S.T. B.C.C. General S.C. S.T. B.C.C. General 


Dharni 


15761 


17 


9 


2 


4 


5 


6 


1 


2 


3 


3 


PIYUSH SINGH , 

Regional Director, 
Municipal Administration and Divisional Commissioner, 

Amravati . 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


२१ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५० . 

प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
संदर्भ : ( १) मा . अवर सचिव राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ -नप- २०२० -प्र.क्र .६- का -६ नवीन प्रशासन भवन , 

पहिला माळा, मुंबई प्राप्त दिनांक १५ जुलै २०२० . 
( २) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र.नपसु- २००१- प्र.क.-१-२००५-५ दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( ३ ) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ - नप - २०१४-प्र.क्र .१५- का .६, दिनांक २२ मे २०१५. 
( ४ ) मा . उप सचिव राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र राज्य -नप - २०१६-प्र.क्र.९ - का -६ दिनांक ५ मे २०१६ . 
( ५) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचेकडील जा.क्र .-न.वि.शा.- डेस्क -१-१७६०-२०२० दिनांक २७ जुलै २०२० . 


आदेश 


क्रमांक प्रादे.संचालक ( नपाप्र )-न.प.सदस्य संख्या- अ.का.- कावि - १५८-२०२० . - 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदी नुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगांव नगरपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. 

त्याच प्रमाणे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व राखुन ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, अनुसूचितजाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखुन ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या, सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 
या आदेशान्वये खाली नमुद केल्याप्रमाणे राळेगांव नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 

अनुसूची 


राळेगाव नगरपंचायत , जिल्हा यवतमाळ 


राखुन ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 


नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण 

जनगणनेनुसार सदस्य 
लोकसंख्या संख्या 


स्त्रियां 
साठी 
राखिव 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखुन 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


( ५ ) 


( ६) 


अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी 


ना.मा.प्र . सर्वसाधारण 
साठी 


राळेगांव 


१५६३१ 


१७ 


on 


२ 


३ 


५ 


७ 


१ 


२ 


३ 


سه 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगर पालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती. 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१ . 

BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


Read : (1 ) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s letter No. RNA -NP - 2020 , Desk 6 , Dated 15th July 

2020 . 


(2 ) Director of municiple administration ,Mumbai office NAP No. 2001-letter No. 1-2005-5 Date 1st January 

2001. 


( 3 ) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter No. RNA -NP - 2015 Desk 6 , 

Dated 22nd May 2015 . 


अ- एक - अ -६( १५ ९ १ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


(4 ) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter no . RNA -NP - 2016 - letter No. 9 -Desk 6 , 

Dated 5th May 2016 . 
(5 ) Collector, Yavatmal as per Letter Dt. 27th July 2020 . 

ORDER 


No. RDMA -LRCO - Election -Ws- 158-2020. 


Under Section 9 ( 2) of theMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 
taking into consideration population ofCensus of India 2011 ( including the Population of Schedule Caste , Schedule 
Tribes and Backward Classes ofCitizens). The number of elected councillors in respect of Ralegaon Nagar Panchayat 
area in Yavatmal District is fixed as mentioned in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens ) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed as mentioned in the following table . 
The General Election of Ralegaon Nagar Panchayat area in Yavatmal District should be held as per this Order. 

SEHEDULE 


Ralegaon Nagar Panchayat, District Yavatmal 
Name of Total Total Seats TotalNo. of seats reserved Out of Col. No. (5 ) Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

forWomen 
Panchyat as per 

elected ved 
Census counci for 

2011 llors Women 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 6 ) 


( 5 ) 

B.C.C. General 


S.C. 


S.T. 


S.C. 


S.T. 


B.C.C. 


General 


Ralegaon 


15631 


17 


9 


2 


3 


5 


7 


1 


2 


3 


3 


PIYUSH SINGH, 

Regional Director, 
MunicipalAdministration and Divisional Commissioner, 

Amravati . 


Amravati : 
Dated the 31st July 2020 . 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ५२. 

प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
संदर्भ : (१) मा . अवर सचिव राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ- नप-२०२० - प्र.क्र .६- का -६ नवीन प्रशासन भवन , 

पहिला माळा, मुंबई प्राप्त दिनांक १५ जुलै २०२० . 
( २) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आदेश क्र नपसु -२००१-प्र.क.-१-२००५-५ दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( ३ ) आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१४-प्र.क्र .१५- का .६ , 

रानिआ- नप - २०१४ -प्र.क्र .१५- का .६, दिनांक २२ मे २०१५ . 
( ४ ) मा . उप सचिव राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र राज्य- नप - २०१६-प्र.क्र.९- का -६ दिनांक ५ मे २०१६. 
(५ ) जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडील पत्र.क्र .-न.वि.शा.- २० कक्ष आस्था-१ - कावि २०-१५६-२०२० दिनांक २७ जुलै २०२० . 

आदेश 


क्रमांक प्रादे.संचालक ( नपाप्र ) -न.प.सदस्य संख्या- अ.का.- कावि -१५९ -२०२० . – 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदी नुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा नगरपंचायतची सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे . 
त्याच प्रमाणे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व राखुन ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखुन 

ठेवावयाची 
एकूण सदस्य संख्या , सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


२३ 


या आदेशान्वये खाली नमुद केल्याप्रमाणे तिवसा नगरपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 

अनुसूची 

तिवसा नगरपंचायत , जिल्हा अमरावती 
नगरपंचायत सन २०११ चे एकूण 

स्त्रियां राखुन ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 

रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखुन 
जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 
लोकसंख्या संख्या राखीव 
( १ ) ( २ ) ( ३) ( ४ ) 

( ५ ) 
अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 
तिवसा १२४८२ १७ 

४ ५ २ 

३ 


९ 


१ 


७ 


० 


४ 


अमरावती : 
दिनांक ३१ जुलै २०२० . 


पीयूष सिंह , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगर पालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३. 

BY REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 
Read : ( 1) State Election Commission ,Maharashtra State Mumbai s letter no . RNA -NP -2020 , Desk 6 , Dated 15th July 

2020 . 
(2 ) Director of municiple admistration ,Mumbaioffice NAP No. 2001-letter no. 1-2005-5 Date 1st January 2001. 
( 3 ) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter no. RNA -NP - 2015 Desk 6 , 

Dated 22nd May 2015 . 
(4 ) State Election Commission , Maharashtra State Mumbai s letter no. RNA-NP- 2016 -letter No. 9 -Desk 6 , 

Dated 5th May 2016 . 
(5 ) Collector, Amravati as per Letter Dt. 27nd July 2020. 

ORDER 
No. RDMA-LRCO- Election- Ws -159-2020. 

Under Section 9 (2 ) of the Maharashtra Municipal Councils ,Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 
taking into consideration population of Census of India 2011 ( including the population of Schedule Caste , Schedule 
Tribes and Backward Classes of Citizens). The number of elected councillors in respect of Tiosa Nagar Panchayat 
area in Amravai District is fixed asmentioned in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for women ( including the seats belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed asmentioned in the following table . 
The General Election of Tiosa Nagar Panchayat in Amravati District should be held as per this Order. 

SEHEDULE 

Tiosa Nagar Panchayat, District Amravati 
Name of Total Total Seats TotalNo. of seats reserved Out of Col. No. (5 ) Seats reserved 
the Nagar population No. of Reser 

for Women 
Panchyat as per 

elected ved 
Census counci for 

2011 llors Women 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
S.C. S.T. B.C.C. General 

S.C. 

S.T. B.C.C. General 
Tiosa 12482 17 

9 4 

5 7 2 0 3 

4 


( 4 ) 


1 


PIYUSH SINGH , 

Regional Director, 
Amravati : 

Municipal Administration and Divisional Commissioner, 
Dated the 31st July 2020 . 

Amravati. 
ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


